भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या 


बदली / पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.६६ /२०२०/दहा, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: १०.०८.२०२० 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाली नमूद 
केलेल्या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ-११२०/प्र.क्र.५ 
आणि १०/२०२०/दहा, दिनांक २३.०७.२०२० आणि २७.०७.२०२० नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने नियुक्‍ती / पदस्थापना 


करण्यात आली आहे. 
अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचे पद 
दिनांक २३.०७.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या 
श्री.अनुप कुमार, भाप्रसे, (२००२) fears विक्रीकर आयुक्त, 
आयुक्त (कु.क.) आणि संचालक, | विक्रीकर विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
राष्ट्रीय आरोग्य Far, मुंबई. मुंबई. 


श्री.परिमल सिह, भाप्रसे, (२००४) आयुक्त (कु.क.) आणि संचालक, 
विशेष विक्रीकर आयुक्त, विक्रीकर | राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, मुंबई. 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


३. श्री.ए.के.डोंगरे, भाप्रसे, (२००७) मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, । दुरुस्ती आणि पुर्नरचना मंडळ, 


श्री.साईबाबा विश्वस्त व्यवस्था, शिर्डी. | मुंबई. 


श्री.वाय.पी.म्हसे, भाप्रसे, (२००९) मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र | व क्षेत्र विकास मंडळ, मुंबई. 
राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई. 


डॉ.के.एन.पाटील, भाप्रसे, (०१५ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
उप सचिव, मा.मुख्य सचिव | जिल्हा परिषद, रायगड 
कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक २७.०७.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या 
६. । श्री.राजीव जलोटा, भाप्रसे, (१९८८) | अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र 
षो नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रशासकीय कारणास्तत व 
लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 

प्रशासकीय कारणास्तत व 
लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 

प्रशासकीय कारणास्तत व 
लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 

प्रशासकीय कारणास्तत व 
लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 

प्रशासकीय कारणास्तत व 
लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 


नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ- १०२०/प्र.क्र.६६/२०१०/दहा 

अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम 
श्री.एस.व्ही.आर.श्रीनिवास, भाप्रसे, | प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, | प्रशासकौय कारणास्तत व 
(१९९१) मंत्रालय, मुंबई. लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), नियुक्ती करणे आवश्यक 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, असल्याने. 


श्री विजय, भाप्रसे, (१९९८) य शिक्षण व औषधी | प्रशासकीय कारणास्तत व 


सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, | द्रव्ये विभाग, मुंबई. लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
मंत्रालय, मुंबई. नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 
श्री.जलज TAL, भाप्रसे, (२०१४) अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, | प्रशासकीय कारणास्तत व 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. नागपूर महानगरपालिका, | लोकहितास्तत रिक्‍त पदावर 
नागपूर. नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१०१३२१५२१४०७ असा आहे. हा Blea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Sarita Rishi 


Bandekar 
Deshmukh 


(स.रि.बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
५. संबंधित अधिकारी, 

संबंधित कार्यालय, 

मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 

निवड नस्ती. 


ane GS © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


